मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर येथे 
सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी रु. २५,७६२५०/- 
इतक्या खर्चास मंजूरी देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२६१५/प्र. क्र. ३२४/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, 
मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २६ मे २०१६ 
संदर्भ - 
१. पोलीस आयुक्त, नागपूर यांचे पत्र क्र. पोआना/भापा-२/उच्च न्या. CCTV प्रस्ताव/ 
२२७९/५/२०१५, दि. ३०.१२.२०१५. 
प्रस्तावना :- 
श्री. मनोज अरविंदराव साबळे यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे जनहित 
याचिका क्र. ६७/२०१५ दाखल केली आहे. सदर याचिकेमध्ये मा. उच्च न्यायालय,मुंबई, खंडपीठ नागपूर 
आणि जिल्हा न्यायालय, नागपूर यामध्ये उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयीसुविधांबाबत मागणी 
केलेली आहे. 


TA आयुक्‍त, नागपूर शहर यांनी दि. ३०.१२.२०१५ च्या पत्रान्वये पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार 
उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथील आतमधील तसेच बाहेरील सुरक्षेबाबतचा विचार करुन ३२ 
कॅमेरे, ४ आठ चॅनलचे एच.डी. नेटवर्क व्हिडीओ रेकॉर्डर, हार्डडिस्क ४ जी.बी. व साहित्याबाबतची 
उभारणी व सदर नेटवर्कला लागणारे भूमीगत वायरींग उभारणी व ३ वर्षाचा वार्षिक सेवाकरार असे एकूण 
रु. २५,७६,२५०/- इतक्या रकमेच्या खर्चास मंजूरी देण्याची विनंती शासनास केली आहे. वित्त विभागाने 
याबाबतचा खर्च सीसीटीव्हीसाठी सन २०१६-१७ मध्ये केलेल्या तरतूदीमधून करावा असे अभिप्राय दिलेले 
आहेत. त्यानुसार रु. २५,७६,२५०/- एवढया रकमेच्या खर्चास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 


होती. 


शासन निर्णय- 

या शासन निर्णयान्वये पोलीस आयुक्‍त, नागपूर यांच्या संदर्भ क्र. १ च्या प्रस्तावानुसार उच्च 
न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यासाठी रु. २५,७६,२५०/- (पंचवीस 
लाख इाहात्तर हजार दोनशे पन्नास फक्त) इतक्या रकमेच्या खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर सीसीटीव्ही बसविण्याची कार्यवाही प्रचलित शासकीय नियमानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून 
करण्यात यावी. 


३. यासाठी होणारा खर्च पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी "मागणी क्रमांक बी-१०, 
४०५५ - पोलीस यावरील भांडवली खर्च, ८०० - इतर खर्च (००)(०९) सीसीटीव्ही संनियंत्रणे बसविणे 
(४०५५ 0223) योजनेत्तर योजना- ५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावाव तो 
सन-२०१६-२०१७ च्या मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२६१५/प्र. क्र. ३२४/पोल-३ 


8. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दि. 
२०.४.२०१६ ला अनुसरुन प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारान्वये तसेच वित्त विभागाचा शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३विनियम,भाग-२,दि. १७ एप्रिळ २०१५ मधिल वित्तीय 
अधिकार,नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-दोन,महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम,१९६५ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तिय अधिकारानुसार व अनु.क्र. ४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासकिय 
विभागाला असलेल्या अधिकारान्वये मंजूर करण्यात येत आहे. 


प. कोषागारातून निधी आहरित करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, नागपूर हाहर यांना “नियंत्रक 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिका-याला 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०५२६१७४२१६७५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Kailas Arjun ajar तत वक mae 
व प 0 ee 
Gaikwad Date Dn0s26 7a7s040530 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१.मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२.मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३.मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 
४.मा.राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 

५.मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 

६.अप्पर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
७.प्रधान सचिव (विठोष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 
८.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९.महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/ नागपूर 
१०.पोलीस आयुक्‍त,नागपूर शहर 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२६१५/प्र. क्र. ३२४/पोल-३ 


१४. उपसचिव (अर्थसंकल्प), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५.अवरसचिव (अर्थसंकल्प), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबइ 
१६.वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१७.रोखझाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८.निवडनस्ती/ पोल-३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


